महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई ३११५/प्र.क्र.१४/पोल-३ 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या 
अधिनस्त विविध कार्यालयातील 
१७,००४ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


मंत्रालय, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ५ मार्च, २०१५ 


वाचा 


१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११४/१२३६/ प्र.क्र.१७/पोल-३, दिनांक ३ मार्च २०१४ 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग.क्र.सीटीई-३११४/१२३६/प्र.क्र.२१/पोल-३, दिनांक ३ मार्च २०१४ 


8) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११४/१२६७/प्र.क्र.१९/पोल-३, दिनांक ३ मार्च २०१४ 


) 
) 
3) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११४/१२३६/प्र.क्र.१८/पोल-३, दिनांक 3 मार्च २०१४ 
) 
) 


४) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१५/प्र.क्र.५/१५/वित्तीय सुधारणा-१, 


दिनांक २० फेब्रुवारी २०१५ 


६) TAM आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.पोआ/कक्ष-२(६)/३६३ ते ३६७/१४, 


दिनांक २७ डिसेंबर २०१४ 


७) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.पोआ/कक्ष-२(६)/रवका/११/१४, 


दिनांक १७ जानेवारी २०१५ 


शासन निर्णय 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील खालील १५,५०४ अस्थायी 


पदांना, गृह विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-१ ते ४ येथील दिनांक ३ मार्च २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये 


दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 


अ. पदनिर्मिती केलेल्या एकूण पदांची मागील मुदतवाढ दिलेल्या 
क्र शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक निर्मिती शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 
¥ गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३११०/ २,५६८ | ग्रह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३११४/ 
प्र.क्र.४२८/पोल-३, दिनांक १५ जून २०११, २५ जुलै १२३६/प्र.क्र.१७/पोल-३, दिनांक ३ मार्च २०१४ 
२०११ व २३ ऑक्टोबर २०१३ 
२ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१०६/ २९ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३११४/ 


प्र.क्र.२२७/पोल-३, दिनांक २१ ऑगस्ट २००६ 


१२३६/प्र.क्र.२१/पोल-३, दिनांक ३ मार्च २०१४ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१०९/ 
८२३६/ प्र.क्र.३४०/पोल-३, दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ 
सन १९६४ ते २०१० या कालावधीत निर्गमित केलेले 


३,३५६ 
९,५५१ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३११४/ 
१२३६/प्र.क्र.१८/पोळल-३, दिनांक 3 मार्च २०१४ 
गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-सीटीई-३११४/ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११५/प्र.क्र.१४/पोल-३ 


अ. पदनिर्मिती केलेल्या एकूण पदांची मागील मुदतवाढ दिलेल्या 

क्र. शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक निर्मिती शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 
पदनिर्मितीचे ८० आदेशा, दिनांक २७ एप्रिल १९६४ ते १२६७/प्र.क्र.१९/पोल-३, दिनांक ३ मार्च २०१४ 
३० जानेवारी २०१० 

५ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१११/ १,५०० नव्याने पदे निर्माण झाली असल्याने, यावर्षी 
प्र.क्र.१०७(ब)/पुर्बा-२/पोल-३, दिनांक ४ मार्च २०१४ मुदतवाढ द्यावयाची आहे. 

शि शिकाल १७,००४ a. शामा 


२. आता पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील वर तक्त्यात नमूद 


केलेल्या एकूण १७,००४ अस्थायी पदांना दिनांक १ मार्च २०१५ ते २९ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत खालील 


अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त पदे वगळून उर्वरित पदांना मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच 


पदे ज्या कारणास्तव ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्याचे पालन 


करण्यात यावे. 


२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १० 


सप्टेंबर २००१ आणि क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १९ ऑगस्ट 


२००४ नुसार पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन कार्यालयाचा सुधारित 


आकृतीबंध उच्चस्तरीय सचिव समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबतचा प्रस्ताव 


तात्काळ शासनास सादर करण्यात यावा. 


३) दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६ पूर्वी पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास, वरील अस्थायी 


पदांना त्या पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी 


यांच्या वेतन व भत्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास संबंधित कार्यालयाची जबाबदारी राहिल. 


४) गृह विभागाच्या क्र.सीटीई-३११५/प्र.क्र.२/पोल-३, दिनांक १६ जानेवारी २०१५ च्या पत्रातील 


माहितीसह यापुढील मुदतवाढीचा एकच प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११५/प्र.क्र.१४/पोल-३ 


३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोळीस, १०८ राज्य मुख्यालय पोलीस, 


(02)-278X पोलीस (०२) (०१)-आस्थापना (२०५५००९७)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा 


आणि तो सन २०१५-१६ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा झासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१५/प्र.क्र.५/१५/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक 


२० फेब्रुवारी २०१५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०३०५१५१६००१०२९ असा आहे. हा BAST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KADAM 


KA DA M DATTATRAY HANMANT 


DN: CN = KADAM DATTATRAY 
DATTATRAY wraharastia.o- 
GOVERNMENT OF 


H AN M ANT MAHARASHTRA, OU = HOME 


DEPT,CID - 918120 
Date: 2015.03.05 16:49:58 
+05'30' 

द.ह.कदम 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई . 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-७) / वित्तिय सुधारणा-१. 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


